" बीज, रासायनिक खत, किटकनाशके चाचणी, 
किडनाडके उर्वरीत अंश तपासणी व जैविक किड 
नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेतील अस्थायी पदे 
दि.०१.०३.२०१९ पासून दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६१९/प्र.क्र. ५६/१७ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०५. ०३ .२०१९ 
वाचा : 

१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/ प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु.क., दि. ७/९/२०१८ 
२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११/ AH / ०३०५/ १८-१९/ प्र.क्र.६४/ आस्था-५ (निप) / 

५१९, दि. २१/०९/२०१८ 
३. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २७१८/ प्र.क्र. ६०/ 9-31, 

दि. १९/१०/२०१८ 
४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ-११११/ साप्र/ ०३०५/ १९-२०/ प्र.क्र.६४/ आस्था-५ (निप) / 

५१, दि. १३/०२/२०१९ 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/ प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु.क., दि. २१/०२/२०१९ 


प्रस्तावना 

कृषि विभागातील १०३ (00) (02) बीज, रासायनिक खत, किटकनाऱके चाचणी, किडनाशके 
उर्वरित अंड तपासणी व जैविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेअंतर्गत २८२ पदे निश्चित करण्यात 
आलेली असून त्यापैकी १५ स्थायी पदे वगळता उर्वरीत २६७ अस्थायी पदे दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास या विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक १९/१०/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली होती. आता, संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार 
सदर अस्थायी पदे दिनांक ०१/०३/२०१९ पासून दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत या कालावधीत पुढे चालू 
ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
बीज, रासायनिक खत, किटकनाठऱके चाचणी, किडनाठाके उर्वरीत अंश तपासणी व जैविक किड 
नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेतील २८२ मंजूर पदांपैकी १५ स्थायी पदे वगळता उर्वरीत २६७ अस्थायी पदे 
आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याचे अधीन राहून दि.०१/०३/२०१९ ते दि. ३० /०९ /२०१९ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. (सोबत विवरणपत्र जोडले आहे.) 
या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० करीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. सदर खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१, पीक संवर्धन 
403, बी- बियाणे 
१०३ (००) (०२) बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किडनाडक 
चाचणी प्रयोगशाळा (२४०१ ०३०५) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६१९/प्र.क्र. ५६/१७ओ 


हे आदेशा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६ / प्र.क्र. ८/ १६ / आ.पु.क. दि. २१. ०२. 


२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व सचिव (कृषी ) यांच्या 
मान्येतने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०५१७१४५४४५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash R. Kadam 
p fa ka S h R DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
e ou=Agriculture And Adf Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=944e446a6b36b86a52f1 2def26aa74e1d37e6 


Ka d a al 7433a0ce27e6a2caf774b9795c6, cn=Prakash R. Kadam 


Date: 2019.03.05 17:18:54 +05'30' 
(प्रकाश रा. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 


. कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. कृषि सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

ग; 
90. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
उप संचालक (बियाणे), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


११. प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२.सर्व जिल्हा शासकीय मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी प्रयोगशाळा 
१३.वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई 

१४.कार्यासन (2a), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६१९/प्र.क्र. 46/9037 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग संकीर्ण १९१९/ प्र.क्र. ५६/१७ अ दि. ०५. ०३.२०१९ चे सहपत्र. 


विवरण पत्र 
अ पदनाम पदसंख्या 
क्र 
(|| बीज परिक्षण अधिकारी (गट-अ) .. वी, १ 
२ तंत्र अधिकारी / विश्लेषणात्मक २१ 
रसायनशास्त्रज्ञ/ रसायनशास्त्रज्ञ (गट-ब) 

३ | कृषिअधिकारी(गट-बो ५९ 
४ | कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) १९ 
५ | कृषि सहाय्यक (गट-क) ६८ 
६ । वरिष्ठ लिपिक (गट-क) ०७ 
७ । लिपिक (गट-क) 23 
८ | प्रयोगशाळा सहाय्यक / परिचर (गट-क) १४ 
९ | शिपाई / पहारेकरी ३५ 
40 | स्विपर १७ 
99 | १ | क्लिनर 03 

एकूण २६७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


